महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
रा.प.महामंडळास माहे जून, २०२३ चे 
सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी रु.३३४.५२ 
कोटी इतका निधी वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०४२३/प्र.क्र.१५६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२३. 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दि.१२.०१.२०२३. 

२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:ःएसटीसी-०२२३/प्र.क्र.८७/परि-१, 
दि.१०.०४.२०२३. 

३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/१६८९, दि.१७.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे जून, २०२३ चे सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
निधी उपलब्ध करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाधिन क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे जून, २०२३ चे सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ मध्ये गृह (परिवहन) विभागाच्या “२०४१ ००१८-३३ अर्थसहाय्य” या 
लेखाशिर्षाखाली केलेल्या तरतूदीमधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे जून, २०२३ 
च्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी रु.३३४.५२ कोटी (अक्षरी रूपये तिनशे चौतीस कोटी बावन्न लक्ष 
फक्‍त) एवढा निधी रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रु.३३४.५२ कोटी हा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील 
कर (00) ००१, संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, 
(दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३-अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदरचे 
अर्थसहाय्य हे “बिनशर्त” आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०४२३/प्र.क्र.१५६/परि-१ 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४२/२०२३/व्यय-८, 
दि.०२.०८.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८०८१०५३५९००२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LANGHI BHARAT R 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=adedcafl e22746fc379c4d04972c090c93ed2557 


51866f45a6b130031dd33559, 
p: 


ym=B2922612E606733B1ABC8BE253ADA57B2D 


seudon) 
4704C4, 
serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FES9850F 
0B387403911C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI 


BHARAT R 
Date: 2023.08.08 10:56:04 +05'30" 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


| 


xn 


S 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 


(९ 


2) 


१०) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१२) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१३) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


१४) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


